आयुक्‍त (aa), वस्रोद्योग आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या अखत्यारीतील 
सहकारी सूतगिरण्यांसाठी निर्माण करण्यात 
आलेले विशेष लेखापरिक्षक वर्ग - १ हे एक 
अस्थायी पद सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(आ) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा :- 
१)स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस-१००३/प्र.क्र.४२/५-स/०३, दि.१२ फेब्रुवारी, २००३. 
2) स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस -१००५/प्र.क्र.१८१/५-स/०३, 
दि.३१ जानेवारी, २००६. 
3) स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस -१००८/प्र.क्र.५३८/५-स/०३, दि.०५ मे, २०११. 
४ स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(अ), 
दि.०६ ऑक्टोबर, २०१८. 
५) स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(अ), दि.२७ मार्च, २०१९. 
)स,प.व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(),दि.२३ऑक्टोबर, २०१९. 
७ स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(अ), दि.०३ मार्च, २०२०. 
)स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.: अपदे -२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स १(ओ), 
दि.०६ ऑक्टोबर, २०२०. 
९) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या-१/आस्था/अपदे/३७३/२०२१, दि.१३.०१.२०२१. 
१०) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर या कार्यालयात सहकारी सूतगिरण्यांसाठी निर्माण 
करण्यात आलेले विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ (वेतनसंरचना - S-2o - रु.५६१००-१७७५००) या एका 
अस्थायी पदास संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णय दि.०६.१०.२०२० अन्वये, दि.०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर एका अस्थायी पदास 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ या कालावधीसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(अ) 
शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.३ येथील दि.०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या विभागातील स्थायी / 
अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार ९३१९ पदांच्या आकृतीबंधास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 
प्रस्तुत विशोष लेखा परिक्षक वर्ग-१ (वेतनसंरचना - 5-२०- रु.५६१००-१७७५००) या पदाचा समावेश 
असल्याने सदर अस्थायी पदास दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ या कालावधीसाठी पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
२. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक व्ही - २, २४२५- सहकार, ००१- संचालन व प्रशासन, 
(०१) (08), हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस््रनिर्माण यांचे आयुक्तालय (२४२५ ००५८)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराखाली निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Bs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१५४४३५९७०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


pos गी 

5 a k h aram D Ina K h ara t 2.5.4,.20=34e795 101 cfc0837: 
3bd49bcb7 1e896a5e56b29, 
Date: 2021.02.24 15:50:00 +05'30' 


(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 
३. प्र. स. (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
४. का.अ., ५-स, १२-स, १७-स, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. का.अ., व्यय २/ अर्थसंकल्प -१३, आ. पु. क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२७१७/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(अ) 


६. सहकार, आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे. 
९. विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (सूतगिरण्या), सांगळी/अमरावती/सोलापूर/ 
इचलकरंजी. 
१०. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सांगळी/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 
११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा 
मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ३२ (२ प्रती). 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 
१३. निवड नस्ती (टेक्स-१ (3) / टेक्स-१ (ब). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


